आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ करीता वसतीगृहाचे 
बांधकाम (टिएसपी)  लेखाशीर्ष 
(४२२५ १०८३ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ११२/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३. 
२) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष यांचा दि.२२.०६.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना,(०१) (२०) वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३- मोठी 
बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु. ४०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. आता वित्त 
विभागाने अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २० टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधीळ वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) 
(४२२५ १०८३), ५३-मोठी बांधकामे या अंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी रु. ७९८.७५ लाख (अक्षरी रुपये सात कोटी अठ्ठयाणव लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) 
इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
a | २ ३ FB 
अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक २ ३६२.५० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ९ ४३६.२५ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नागपुर. 
एकुण Pat q ७९८.७५ 


2. 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ११ कामावर रकाना ४ मध्ये 
नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


2: 


४. 


१) 


4) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाहान परिशिष्ट -ड मध्ये 
समाविष्ट असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय 
मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ११ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे 
याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक, अमरावती, 
चंद्रपूर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचेमार्फत 
सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 
तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी 
एकत्रित करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


& . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०४१८४८१३६४२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


RAJENDRA ५५ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa8 
D F VA R A M a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511 


160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.08.04 20:02:51 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक व नागपुर. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर) 
९. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


qo. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर.. 

१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन -५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ. कामाचे नाव प्रशासकीय निधी वितरण 
क्र मान्यता किंमत 
| A 2 3 
कार्यकारी अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
पेठरोड नाशिक ता.जि. नाशिक येथे आदिवासी मुलींचे 
| शासकीय वसतीगृह इमारत क्र.२ (दुसरा मजला ते १४५८.७५ २७५.०० 
सातवा मजला) बांधकाम करणे 
मोलगी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार येथे आदिवासी 
२ मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे ५६०.४८ ८७.५० 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
२ | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) २०१९.२३ ३६२.५० 
४ अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम दल र 
आदिवासी मंडळ) न न 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
।_१_ | शासकीय मुलांचे वसतीगृह कळंब ता. जि.यवतमाळ ७०९.८१ ६०.०० 
Q | शासकोय मुलीचे वसतीगृह कळंब ता. जि.यवतमाळ ६९३.५३ ६०.०० 
३ | शासकोय मुलांचे वसतीगृह घाटंजी ता. जि.यवतमाळ ६९६.५३ ७८.७५ 
३ | एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) २०९९.८७ १९८.७५ 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्‍यात चिचगड मुलींचे 
a वसतीगृह बांधकाम करणे १३२३.०२ ३७.५० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा तालुक्यात मुलींचे 
२ रे ७०८.१० 900,00 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यात मुलांचे 
३ वसतीगृह बांधकाम करणे (३२.०६ ५०.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
3. णार जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात बेलदा येथे ती पा 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. र न 
। ४ | एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) ३७१३.१८ २३७.५० 
ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर (सार्व. बांधकाम आदिवासी 5 : 
९ ; ७२५६.३९ ४३६.२५ 
मंडळ) 
| ११ | एकुण ओ-बो ९२७५.६२ ७९८.७५ 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


